पणन हंगाम सन 2023-28 मध्ये किमान 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी 
केलेल्या धानाकरीता केंद्र शासनाकडुन अनुज्ञेय 
असलेल्या घटीव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून 
०.५ टक्के घट मंजूर करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. धानभ-११२३/प्र.क्र.१२३(३)/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३ 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक:- धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३. 
३. झासन पत्र क्र. खरेदी ११२३/प्र.क्र.१२३/नापु २९, दि.१२.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना असून या 
योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. 
आधारभूत किंमतीचा ळाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने 
(डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची व भरडधान्याची (ज्वारी, 
बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते. पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये संदर्भ १ येथील शासन 
निर्णयान्वये खरेदी करण्यास तर संदर्भ २ येथील शासन निर्णयान्वये धान भरडाई करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. किमान आधारभूत धान खरेदी योजनेच्या विविध बाबींसंदर्भात मा. मंत्री (अनापु व ग्रास) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ ३ येथील पत्रान्वये निर्गमित करण्यात 
आले आहे. सदर बैठकीमधील निर्देशास अनुसरुन आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन 
हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाकरीता केंद्र शासनाकडुन अनुज्ञेय घटीव्यतिरिक्‍त राज्य 
शासनाकडून अतिरिक्त ०.५ टक्के घट मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात 
करण्यात आलेल्या धानाकरीता केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या घटी व्यतिरिक्त राज्य शासनाकडुन 
प्रती क्विंटल अतिरिक्‍त ०.५ टक्के घटतूट मंजूर करण्यास राज्य शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. त्याकरिता आवश्‍यक रु.१२,७०,७०,८६१.०० (अक्षरी रुपये बारा कोटी सत्तर 
लाख सत्तर हजार आठशे एकसष्ठ मात्र) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-११२३/प्र.क्र.१२३(३)/ना.पु.२९ 


२. प्रस्तुतचा खर्च प्रचलित पद्धतीनुसार विभागाच्या स्वीय प्रपंची Sea (PLA) भागविण्यात 
तसेच सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती पुरवणी मागणीद्वारे वित्त विभागाकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३४६/व्यय-१०, 
दि.२०.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge Odd शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१११७५३०५७१०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJASHREE RAHUL SARANG 

RA A H RE F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4,20=5c072530c0f2940404764b5dc00127bb99ecf9466431dclalade 
123b229e41c0, postalCode=400032, st=Mahi 


, st=Maharasht 
INumber=2B9A36FAE4EC39263A2A8DF78B48FC28B92B165E23981 
S5BOCDCEF1A4B5928579, cn=RAJASHREE RAHUL SARANG 


2024.09.11 17:54:02 +05'30' 


(राजश्री सारंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
४. मा.मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 


५. मा.मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा.मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा.विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

९. मा.सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव. 

१०.सर्व विधानपरिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

११.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१७.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१८. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१९.सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग Hears लि., मुंबई. 
२१.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
२२.नियंत्रक (शिधावाटप) व संचाळक नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-११२३/प्र.क्र.१२३(३)/ना.पु.२९ 


२३.सर्व सहसचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी, अनापु व ग्रासंवि, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२४.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२५.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

२७.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

२८. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सरव्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, बोरीवली, मुंबई. 

३०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती). 

३१.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधान भवन, मुंबई. 
(१०प्रती) 

३२.मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३३.निवड नस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


